कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे बदली रद्द 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन Seal क्रमांकः एसटीएस-१११८/(१७२/२०१८)/भाग-४/आ (वर्ग-१)..(१) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २५ जुले, २०१८. 


वाचा:- जलसंपदा विभाग, शासन आदेश क्र.एलटीएस-१११८/(१७२/२०१८), आ.(वर्ग-१) 
दि.३१.०५.२०१८. 


शासन आदेशा :- 

सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेने संदर्भीय आदेशान्वये श्री.शशिकांत दामू केदार, कार्यकारी 
अभियंता, दगडी धरण विभाग क्र.१, नाशिक यांची कार्यकारी अभियंता, राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार 
समिती कक्ष-१, मुल्यमापन (Appraisal), नाशिक या श्री.दि.खु.मेश्राम यांच्या बदलीने रिक्‍त झालेल्या 
पदी बदलीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 
२. आता प्रशासकीय कारणास्तव व सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेने श्री.शशिकांत दामू केदार यांचे 
संदर्भीय दि.३१.०५.२०१८ चे बदली आदेश रद्द करून त्यांची कार्यकारी अभियंता, दगडी धरण विभाग 
क्र.१, नाशिक या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७२५१६२५४८८२३२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Prashant Jagdish Sajanik 
nment Of Maharashti 
ICode=400032, 


Prashant 
J a g d i ५ h 9e177 16af754c9fc okie dealt ceeleareveeaey 


INumber=217003e42c820ec29c89162937f9892 
9453cc6295b34f7 1ea285041053a66. 


Sajanikar craton aoa 


(प्रशांत साजणीकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१ प्रधान सचिव (जलसंपदा)/ सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व लाक्षेवि) / सचिव (प्रकल्प समन्वय), 
जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२) सर्व कार्यकारी संचालक / महासंचालक, जलसंपदा विभाग. 


शासन Seal क्रमांकःएलटीएस-१११८/(१७२/२०१८)/भाग-४/आ.(वर्ग-१)..(१) 


) सर्व मुख्य अभियंता व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
) सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), १-मुंबई / २-नागपूर. 
६ सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
) खाजगी सचिव, मा. मंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई. 
) खाजगीसचिव, मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा),मंत्रालय, मुंबई. 
) संबंधीत अधिकारी. 
) संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
) उप सचिव (सेवा) / अवर सचिव (सेवा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) सर्व कार्यासने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 
) कार्यासन आ(वर्ग-१), dered. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


